अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा 
अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेल्या दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील 
कर्मचाऱ्यांची ४६ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: दुविआ-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ मार्च, २०२०. 


वाचा- १) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/ 
१६-ब,दि.२१/१२/२०१९. 
२) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचे पत्र क्र.आदुवि-१५(४)/अनू जमाती 
विशेष भरती/प्र.क्र.७०/२०१९/४५, दि.०३/०१/२०२०. 
3) AYA, FIA विकास यांचे पत्र क्र.आदुवि-१५(४)/अनू जमाती 
विशेष भरती/प्र.क्र.७०/२०१९/१४२, दि.१३/०१/२०२०. 
४) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचे पत्र क्र.आदुवि-१५(४/अनू जमाती 
विशेष भरती/प्र.क्र.७०/२०१९/३९८, दि.२४/०१/२०२०. 
५) आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास यांचे पत्र क्र.आदुवि-१५(४/अनू जमाती 
विशेष भरती/प्र.क्र.७०/२०१९/६८३, दि.११/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा 
अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. यास्तव दुग्धव्यवसाय 
विकास विभागातील एकूण ४६ कर्मचारी यांच्याकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, 
त्या प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या निर्णयाविरुध्द 
न्यायालयात दावा दाखल केलेल्या परंतू मा.न्यायाळयाने जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या निर्णयास 
स्थगिती दिलेली नाही अशा प्रकरणातील कर्मचाऱ्यांसाठी संबंधित कार्यालयाच्या आस्थापनेवर या 
शासन निर्णयान्वये विवरणपत्र "१" मध्ये दर्डाविल्याप्रमाणे ४६ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत 
आहेत. 


२. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहेत त्या 
पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात येत असून, सर्व संबंधित नियुक्‍ती अधिकाऱ्याने करावयाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९ 


नियुक्त्या तात्पूरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत, या पैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहतील. 


३. ज्या कर्मचाऱ्यांचे अनूसुचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी 
समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात मा.न्यायालयामध्ये याचिका प्रलंबित असतील अशा प्रकरणी सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या (कार्यासन १६-ब) शासन निर्णय दि.२१/१२/२०१९ मधीळ ३ (क) येथील 
सूचनेनुसार आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दि.६/७/२०१७ चे 
आदेशा संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून अशी प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी 
आव्यक ती कार्यवाही करावी. तदनंतर सदर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्याबाबतची कार्यवाही आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने करावी. 


४. गट "क" व गट "ड" या पदाचे नियुक्ती प्राधिकारी हे आयुक्‍त,दुग्धव्यवसाय विकास हे 
असल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून सदर अधिसंख्य पदावर 
वर्ग करण्याचे आदेश आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
(साप्रवि/कार्यासन १६ब) दि.२१/१२/२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार तात्काळ निर्गमित करावेत व 
त्याची प्रत शासनास उपलब्ध करुन द्यावी. 


५. अपधिसंख्य पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या विभागात कार्यरत 
आहेत त्या विभागाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय 
वर्षाच्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१/१२/२०१९ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.९२/आ.पू.क. दिनांक-०३/०२/२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१७१६०५४७७३०१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UJWAL 8 SALVI 


UJWAL B DN: CN = UJWAL B SALVI, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE 
SALVI wor 
Date: 2020.08.17 16:09:27 +05'30' 
(उज्ज्वल साळवी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति- 


१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई.१८ 
२) महाव्यवस्थापक,बृहन्मूंबई दूध योजना,वरळी,मुंबई-१८ 
३) उप आयुक्त (प्रशासन) दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई.१८ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९ 


४) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी. नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, 
नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपूर. 
) सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. 
७) संचालक,लेखा व कोषागारे,मुंबई. 
) 
) 


4 


अधिदान व लेखा अधिकारी,बांद्रा (Fa) मुंबई-४०००५१ 

९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१०) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११) उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 98-4) मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१२)सह सचिव,वित्त विभाग कार्यासन आपुक, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
) 
) 


१३) संबंधित कर्मचारी. (आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास यांचे मार्फत.) 
१४) निवड नस्ती, पदुम-९. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९ 


जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या, अन्य मागासवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या तसेच 


जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेले कर्मचारी 


“विवरणपत्र - १” 


अ.क्र. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची मूळ नियुक्तीचा मूळ सध्या कार्यरत असलेले पद । सेवा निवृत्तीचा 
नावे दिनांक नियुक्तीचे पद दिनांक 
शिश २ 3 i a 4 द 
१ श्रीमती का.सु.कोळी ०४/०६/१९८२ नलिपीक- अधिक्षक, बृमुंदूयो, वरळी (गट- ।३०/०४/२०२१ 
टंकलेखक ®) 
2 श्री.नितीन वासुदेवराव १८/०७/१९८५ ।प्रभारक (विद्यूत) तंत्र सहाय्यक ३०/११/२०२० 
कोहाडकर समावेशन दि. प्रा.दु.वि.अ. अमरावती (गट-क) 
०१/०७/२०१५ 
३ श्री.एस.बी. आकुलवार २२/१२/१९८९ दुध संकलन दुध संकलन पर्यवेक्षक ३१/०७/२०२६ 
पर्यवेक्षक शा.दु.यो. नांदेड (गट-क) 
४ श्री. ए. ई. मोरे १४/१२/१९९८ दुध संकलन दुध संकलन पर्यवेक्षक ३१/०३/२०३६ 
पर्यवेक्षक शा.दु.यो. परभणी (गट-क) 
षु श्री.डी. व्ही पवार २८/०६/१९८५ ।विजतंत्री सहाय्यक प्रभारक ३१/१२/२०२२ 
शा.दु.यो. भूम (गट-क) 
& श्री.व्ही.एस.वाघ १२/१०/२०१८ कलिपीक- लिपीक नि. टंकळेखक ३१/०८/२०४१ 
टंकलेखक जि.दु.वि.अ. जालना (गट-क) 
७ श्रीमती स्मि.रा.लगोरी २२/०६/१९८२ लिपीक- लिपीक नि. टंकलेखक ३१/०५/२०२१ 
टंकलेखक प्रा.दु.वि.अ. नवी मुंबई (गट-क) 
८ श्रीमती. वै.प्र. पाटील "०३/०७/१९९० लिपीक- लिपीक नि. टंकलेखक २८/०२/२०२२ 
टंकलेखक प्रा.दु.वि.अ. नवी मुंबईब (गट-क) 
९ श्री. शि.वि. मेस्त्री १९/०८/१९८३ लिपीक- प्रमुख लिपीक २९/०२/२०२० 
टंकलेखक प्रा.दु.वि.अ. नवी मुंबई (गट-क) 
qo | FLATS. कडलास्कर २४/०१/१९९२ वाहन चाळक वाहन चालक प्रा.दु .वि. अ., पुणे ३०/०६/२०२९ 
(गट-क) 
११  श्री.पी.एस.पितळे २६/०७/२०१२ लिपीक- लिपीक नि. टंकलेखक ३१/०१/२०४१ 
टंकलेखक प्रा.दु .वि. अ., पुणे (गट-क) 
१२ 'श्री.एस.एस. ११/०७/१९९० भांडार लिपीक अधिक्षक ३१/०७/२०३० 
वाशिलकर प्रा.दु .वि. अ., पुणे (गट-क) 
१३  श्री.एस.बी. कोळी ०१/१२/१९८९ पहारेकरी प्रशितन यंत्रचालक ३०/०४/२०२६ 
प्रा.दु .वि. अ., पुणे. (गट-क) 
१४ श्री. ए.के मोहरे ०४/०२/१९९१ कनिष्ठ दूग्धयंत्र | वरीष्ठ दुग्धयंत्र चालक ३१/०५/२०२२ 
चालक बृहन्मुंबई दूध योजना (मंजूर 
आकृतीबंधानुसार अधिसंख्य 
पदावर कार्यरत) (गट-क) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९ 


१५ श्री. सुरेश द.तायडे ०८/०२/१९८७ GUHA  ।दूध संकलन अधिकारी ३१/०८/२०२० 
पर्यवेक्षक जि.दु.वि.अ. अहमदनगर 
(गट-क) 
१६ श्री.डी.डी.बारापात्रे १८/०६/१९८६ प्रभारक कार्यालयीन अधिक्षक, प्रादुविअ, २८/०२/२०२२ 
नागपूर (गट-क) 
१७  श्री.एस.ई.कावलकर ।११/०६/१९८५ दूध संकलन दूध संकलन वितरण पर्यवेक्षक ।३०/०९/२०२० 
वितरण पर्यवेक्षक (गट-क) 
१८  'श्री.शंकर ना.राठोड ०१/०८/१९९१ कृषि सहाय्यक कृषी सहाय्यक प्रा.दु.वि.अ. नवी | 39/04/2028 
मुंबई (गट-ड) 
१९ _श्री.प्रविण भा.राठोड  ।३०/०३/१९९८ पहारेकरी पहारेकरी प्रा.दु.वि.अ. नवी मुंबई ३१/०५/२०३६ 
(गट-ड) 
२० __श्री.भिका ना.राठोड ०२/०४/१९९२ पहारेकरी पहारेकरी प्रा.दु.वि.अ. नवी मुंबई | 39/04/2028 
(गट-ड) 
२१ श्रीमती एम.बी.जगदे ०५/०८/१९९७ मजदूर शिपाई शा.दु.यो.परभणी ३१/१०/२०२२ 
(गट-ड) 
२२ श्री.एम.के. वाघमारे २५/०७/१९९१ दुग्धशाळा परिचर दुग्धशाळा परीचर ३०/११/२०२७ 
शा.दु.यो.परभणी (गट-ड) 
२३ श्री. एन.एस.डाखोरे २५/०७/१९९१ दुग्धशाळा परिचर दुग्धशाळा परीचर ३१/०१/२०२८ 
शा.दु.यो.परभणी (गट-ड) 
२४ श्री. ए.ए. पोटफोडे २०/०६/२०१९ दुग्धशाळा परिचर | दुग्धशाळा परीचर ३१/१०/२०५८ 
शा.दु.यो.परभणी (गट-ड) 
२५ श्री. बी.एस.निकम २४/०७/१९९१ दुग्धशाळा परिचर दुग्धशाळा परीचर ३०/०६/२०२० 
शा.दु.यो.नांदेड (गट-ड) 
२६ श्री. व्ही.एस.पवार २३/०७/१९९१ दुग्धशाळा परिचर | दुग्धशाळा परीचर शा.दु.यो. ।३१/१२/२०२७ 
औरंगाबाद (गट-ड) 
२७ श्री. एस.डी.परदेशी २३/०७/१९९१ दुग्धशाळा परिचर | दुग्धशाळा परीचर ३०/०४/२०२८ 
शा.दु.यो.औरंगाबाद (गट-ड) 
२८  श्री.आर.व्ही.पिटले १८/१२/२००८ दुग्धशाळा परिचर दुग्धशाळा परीचर ANG Al. ३१/०१/२०४४ 
उदगीर (मंजूर आकृतीबंधा नुसार 
अधिसंख्य पदावर कार्यरत) 
(गट-ड) 
२९ श्री. एस.आर.काळे १८/१०/२०१२ मजदूर मजदूर शा.दु.यो. बीड (मंजूर ।३१/०७/२०४२ 
आकृती बंधानुसार अधिसंख्य 
पदावर कार्यरत) (गट-ड) 
३०  श्री.एस. आर.वारूंडे ०२/१२/१९९१ शिपाईनि शिपाई प्रा.दु .वि. अ., पुणे ३१/०७/२०२९ 
पहारेकरी (गट-ड) 
३१  श्री.बी.के.रांजणे ०१/०७/१९९५ पहारेकरी पहारेकरी Ug .वि. अ., पुणे ।३१/०८/२०२९ 
(गट-ड) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.०८/पदुम-९ 


३२ श्री.ए.व्ही.माने २५/०३/१९८६ मजूर मजूर प्रा.दु .वि. अ., पुणे ३१/०५/२०२४ 
(गट-ड) 
३३ श्री. एम.एस.कदम ०१/०३/१९९३ कनिष्ठ पहारेकरी प्रा.दु .वि. अ., पुणे ३१/०५/२०३३ 
यंत्रचालक (गट-ड) 
३४  श्री.एन.बी. मोरे ०१/०३/१९९३ कनिष्ठ मजूर प्रा.दु .वि. अ., पुणे ३१/१२/२०२७ 
यंत्रचालक (गट-ड) 
३५ श्री. पी.बी.मोदेकर ०१/०३/१९९३ कनिष्ठ मजूर प्रा.दु .वि. अ., पुणे (गट-ड) ३१/०१/२०२६ 
यंत्रचालक 
३६ श्री. एस.एल.शिंदे २६/१०/१९९० दूध वाटपी कनिष्ठ दुग्धयंत्रचालक, ३०/०६/२०३० 
प्रा.दु fe. अ., पुणे (मंजूर 
आकृतीबंधानुसार अधिसंख्य 
पदावर कार्यरत) (गट-ड) 
३७  ।श्री.पंढरीनाथ भा.गभाळे ०६/११/१२९१ कनिष्ठ दुग्धयंत्र कनिष्ठ दुग्धयंत्रचालक, २९/०२/२०३२ 
चालक बृहन्मुंबई दूध योजना (गट-ड) 
३८ श्री. बी.एच.कचरे ०१/०२/१९९१ मजदूर कनिष्ठ दुग्धयंत्रचालक, ३१/१२/२०२५ 
बृहन्मुंबई दूध योजना (गट-ड) 
३९ श्री. देवानंद म.घरत  ।११/११/१९९९ कनिष्ठ दुग्धयंत्र कनिष्ठ दुग्धयंत्रचालक, २९/०२/२०३२ 
चालक बृहन्मुंबई दूध योजना (गट-ड) 
४० श्री. डी.एम. तांडेल ०४/११/१९९१ दूध वाटपी कनिष्ठ दुग्धयंत्रचालक, ३०/११/२०२२ 
बृहन्मुंबई दूध योजना (गट-ड) 
४१ श्री. एस.के तळपाडे ११/११/१९९१ मजदूर मदतनीस बृहन्मुंबई दूध योजना | 39/92/2024 
(गट-ड) 
४२ श्री. एम.जे.तांडेल २३/०१/१९९० पहारेकरी पहारेकरी बृहन्मुंबई दूध योजना | 39/04/2024 
(गट-ड) 
४३ श्री. एस.आर.दांडेकर १४/१२/१९९२ पहारेकरी पहारेकरी बृहन्मुंबई दूध योजना ।३१/०५/२०२७ 
(गट-ड) 
४४  श्री.ए.बी.खाडीलकर ०१/०३/१९८२ प्रयोगशाळा प्रयोगशाळा परिचर, शादूयो, ३१/०५/२०२१ 
परिचर चंद्रपूर (गट-ड) 
४५  श्री.ए.व्ही.बल्लारपूरे ०१/०३/१९८२ दुग्धशाळा परिचर दुग्धशाळा परिचर, जिदुविअ, ।३०/०६/२०२० 
चंद्रपूर (गट-ड) 
४६  श्री.टी.एम.उमरेडकर ०१/०२/१९८३ पहारेकरी पहारेकरी, Mea, गोंदिया ३१/१०/२०२१ 
(गट-ड) 


Digitally signed by UJWAL 8 SALVI 


UJWAL B DN: CN = UJWALB SALVI, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE 
SALVI ions 
Date: 2020.03.17 16:09:55 +05'30' 
(उज्ज्वल साळवी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


